अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक यांच्या अधिनस्त पालखेड व 
मुळा पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - FATS २०२२/(प्र.क्र.६१/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १९/०४/२०२२ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.१३७/२०२१/लाक्षेवि आस्था, दि.१३/१०/२०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ 
३. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.लाक्षेविप्राना/आ.१/ ५९०,सन २०२२, दि.१४.०२.२०२२. 


प्रस्तावना - 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांच्या अधिनस्त पालखेड व मुळा 

पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक 
अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.3 येथील पत्रान्वये, त्यांचे 
अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २५३ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४४ पदांना व कार्यकारी अभियंता, मुळा 
पाटबंधारे विभाग , अहमदनगर या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३७३ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२ पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 

संदर्भ क्र३ येथील दि.१४.०२.२०२२ च्या प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे कार्यालय अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील पालखेड व मुळा 
पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६२६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ९६ पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे कार्यालय व 
त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील 
अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.६१/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ. कार्यालयाचे नाव नियत  । रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र. अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
| . | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 243 ४४ मागणी क्र.आय-३ 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक अं २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
पालखेड पाटबंधारे विभाग, ८० सर्वसाधारण 
नाशिक ००१ संचालन व प्रशासन 

(०४)परिरक्षण आस्थापना, 

(०४(१५) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक (अनिवार्य) 
(२७०१ ए ०२१) 

२ | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, ३७३ 4Q मागणी क्र.आय-३ 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
अंतर्गत मुळा पाटबंधारे विभाग, अहम ८० सर्वसाधारण 

००१ संचालन व प्रशासन 
(०४)परिरक्षण आस्थापना, 

(०४(१५) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक (अनिवार्य) 
(२७०१ ए ०२१) 

एकूण ६२६ ९६ 

१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक कार्यालयांतर्गत पालखेड व 
मुळा पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६२६ पदे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६२६ मंजूर 
पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ९६ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२२ यापैकी 
जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट 


/ पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.६१/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.२२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०४१९१६३९४१५७२७ असा आहे. हा Seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P RA D N YA 5 H YAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, ७ 
M E 5 H RAM ७ OU WATER RESGURGES 


DEPARTMENT 
Date: 2022.04.19 16:43:50 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ते ४ 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक, 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/ 
कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका- 
यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा 
करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
कार्यकारी अभियंता, पाळखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 
कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर 
कोषागार अधिकारी, नाशिक 
आ (प्रशि) कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ 


von 0 © 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.६१/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ २०२२/(प्र.क्र.४४/२०२२)/लाक्षेवि (आस्था), दि. १९/०४/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "at" 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक कार्यालयांतर्गत पालखेड व मुळा 
पाटबंधारे विभागीय कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ. कार्यालयाचे नाव नियत  । रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी | अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
| . | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 243 ४४ मागणी क्र.आय-३ 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे विभाग, ८० सर्वसाधारण 
नाशिक ००१ संचालन व प्रशासन 
(०४)परिरक्षण आस्थापना, 


(०४)(१५) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 


प्राधिकरण नाशिक (अनिवार्य) 
(२७०१ ए ०२१) 
२ | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, ३७३ 4Q मागणी क्र.आय-३ 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
अंतर्गत मुळा पाटबंधारे विभाग, ८० सर्वसाधारण 
अहमदनगर ००१ संचालन व प्रशासन 
(०४)परिरक्षण आस्थापना, 


(०४(१५) अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक (अनिवार्य) 
(२७०१ ए ०२१) 


एकूण ६२६ ९६ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
i RA D N YA 5 H YA M DN: C= PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
MESHRAM MAHARAGHTRA, OU ~ WATER RESOURCES 


DEPARTMENT 
Date: 2022.04.19 16:44:07 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२२/प्र.क्र.६१/२२ लाक्षेवि/आस्था दिनांक- १९/०४/२०२२ चे सहपत्र 
विवरण पत्र-०१ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक यांचे अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे विभाग व उपविभाग 
यांचे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ.क्र मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालये पदनाम पदसंख्या 


कार्यकारी अभियंता १ 


उपविभागीय अभियंत 


झा.अ./क.अ./स.अ.श्रे-२/ 


प्रथम लिपीक 


१ 
४ 
विभागीय लेखापाल १ 
१ 
१ 


आरेखक 


अ । कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग नाशिक । वरिष्ठ लिपीक प 


सहा.आरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दपतर कारकुन 


वरिष्ठ दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


वाहन चालक 


>७१ O}] क. 0} Aw] of] अण क्ला ऱ्ळ 


नाईक 


शिपाई 


Cc 
es 


चौकिदार 


-O 


एकुण 


an 
mm 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


१ | वाघाड कालवा उपविभाग क्र.१ दिंडोरी अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


OO}; O} A] O|] ळे. VY] OO] -—O| © 


वाहन चालक 


एकुण १३ 


पिल जती सिचन शाखा वाघाड धरण कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


esi | सिचन शाखा दिंडोरी वाघाड डावा कालवा कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


॥/ | सिचन शाखा GARY कि.मी. २३ ते ४५ कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


V । सिचन शाखा करंजवण धरण व फुगवटा कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


१ 
१ 
po ॥ । सिचन शाखा दिंडोरी उजवा कालवा कि.मी. ० ते 22 कनिष्ठ अभि./शा.अ. १ 
१ 
१ 
१ 


VI सिचन शाखा करंजवण डावा कालवा कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण १९ 


ओझरखेड कालवा उपविभाग पिंपळगाव (ब) 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


वक HD] कॉ. ळे A] लि. न| जवे जळी -O 


एकुण 


सिंचन शाखा खेडगाव 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिचन शाखा पुणेगाव धरण 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिचन शाखा पुणेगाव कालवा 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिचन शाखा पिंपळगाव ओ.डा.का. 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिंचन शाखा पालखेड मिरची 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिंचन शाखा ओझरखेड धरण शाखा 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण 


पालखेड पाटबंधारे उपविभाग पिंपळगाव (ब) 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


ने A] OO}; Of}; आज. OF; A] की जि ~—O0 


एकुण 


ae) 
an 


सिंचन शाखा पिंपळगाव (ब.) वितरीका क्र.१ ते ४ 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


OO} O}] WwW] oO; -०। (२ | CK} A] -0 


एकुण 


सिंचन शाखा दावचवाडी वितरीका क्र.५ते ८ 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


सिंचन शाखा कुंदेवाडी क्र.९ ते १४ 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


oO} -० | ww] oOo} -0 । A] 9८ | A] -0 


एकुण 


A 
A 


पालखेड धरण BRIT व फुगवटा 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


-O 


एकुण 


(os 
0 


पालखेड पाटबंधारे उपविभाग विंचुर 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


नडे. O|] A] Of}; A] OF; AD] की. ज्र ~—O 


एकुण 


me) 
an 


सिंचन शाखा नेताळे 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


OO} O}] Av] Of] -90 | (२ | CK] A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिंचन झाखा विंचुर 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


-०। (२ | 9८ | A] -0 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


सिचन शाखा विचुर ५ ब 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण 


सिचन शाखा कालवा 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण 


सिंचन शाखा जळगाव नेऊर कि.मी ७० ते ८५ 


शाखाधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवा चौकिदार 


कालवा टपाली 


स्था.अभि.सहा. 


OO} Of] AV} OO}; O}] (| CK] A] -O} ~O} CO} 0] -8 


एकुण 


A 
A 


एकंदर एकुण 


(९ 
ae) 


4 


पाळखेड पाटबंधारे उपविभाग H.9 येवला 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


ल्ल. | O} A] आ | O} जो | A] रो जक. -~—O 


एकुण 


सिंचन शाखा एरंडगाव कि.मी. ८६ ते ९० 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिचन शाखा येवला (पश्चिम) ९१ ते ९५ 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिंचन शाखा येवला (पुर्वी ९६ ते ११० 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिचन शाखा अंदरसुल (रब्बी) चारी क्र.४५ 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


सिचन शाखा अंदरसुल (खरीप) कि.मी. ११० ते १३० 


कनिष्ठ अभि./शा.अ. 


एकुण 


एकुण बेरीज (१--२--३--४--५) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P R A D N YA S H YA M MESHRAM 


MESHRAM 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 

Date: 2022.04.19 16:44:25 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२२/प्र.क्र.६१/२२ लाक्षेवि/आस्था दिनांक- १९/०४/२०२२ चे सहपत्र 


विवरण पत्र-०२ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक यांचे अंतर्गत मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर यांचे 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. विभाग / उपविभाग / पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेली 
क्र. शाखेचे नांव पदे 
१ | मुळा पाटबंधारे विभाग, | कार्यकारी अभियंता i a 
२ | अहमदनगर (विभागीय | उप विभागीय अभियंता १ 
३ कार्यालय) कनिष्ठ अभि. / शाखा अभियंता / सहा. अभि. - २ aaa 
४ विभागीय लेखापाल a aa 
4 प्रथम लिपीक a an 
& आरेखक 109 | 
७ सहाय्यक आरेखक |: रके. 
८ वरिष्ठ लिपीक शिका 
९ कनिष्ठ लिपीक = Se 
qo अनुरेखक eS | 
११ वरिष्ठ दप्तर कारकून १ 
१२ भांडारपाल १ 
१३ सहाय्यक भांडारपाल i ae 
१४ दप्तर कारकून निंबळक आ 
१५ वाहन चाळक a. आगळं 
१६ टंकलेखक २ 
१७ नाईक a ee 
१८ शिपाई ४ 
१९ चौकिदार १ 
एकूण [7 = | ० 
१ | मुळा पाटबंधारे उपविभाग, | उप विभागीय अभियंता १ 
२ राहूरी शाखा अभियंता a ae 
3 वरिष्ठ लिपीक १ 
४ कनिष्ठ लिपीक २ 
4 अनुरेखक १ 
& दप्तर कारकून २ 
७ वाहन चालक १ 
८ टंकलेखक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकिदार १ 
एकूण १२ 


१ सिचन शाखा राहूरी १ । झाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून 2 
षु मोजणीदार ४ 
६ कालवा निरीक्षक ८ 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 

एकूण २२ 
१ सिचन शाखा राहूरी? । शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि.सहाय्यक Pe | 
३ संदेशक a | 
४ दप्तर कारकून शिंक अ 
4 मोजणीदार फिक लाक 
६ कालवा निरीक्षक बक अ 
9 शिपाई = a 
८ कालवा चौकीदार = --___| 
९ कालवा टपाली = --__| 

एकूण शिका 
१ सिचन शाखा सोनई १ । शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून 2 
षु मोजणीदार ४ 
६ कालवा निरीक्षक ८ 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 

एकूण २२ 
१ | वांबोरी उपसा सिंचन शाखा | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक 10 
३ संदेशक a आ | 
४ दप्तर कारकून कका णा 
षु मोजणीदार i 
६ कालवा निरीक्षक 1 अ. | 


9 शिपाई ० 
८ कालवा चौकीदार a ce 
९ कालवा टपाली on 

एकूण |, __ = sl 
१ मुळा धरण शाखा शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक ar 
3 संदेशक a 
४ दप्तर कारकून शिश 
4 मोजणीदार PF 
६ कालवा निरीक्षक 10 
9 शिपाई PF 
८ कालवा चौकीदार a ee 
९ कालवा टपाली a 09_| 

एकूण —— 
१ | मुळा पाटबंधारे उपविभाग, | उप विभागीय अधिकारी १ 
2 घोडेगांव शाखा अभियंता ——— वळा 
३ वरिष्ठ लिपीक १ 
४ कनिष्ठ लिपीक २ 
4 अनुरेखक १ 
& दप्तर कारकून २ 
७ वाहन चाळक १ 
८ टंकलेखक १ 
९ शिपाई २ 
१० चौकिदार १ 

एकूण १२ 
१ | सिचन शाखा घोडेगांव १ | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून २ 
षु मोजणीदार ४ 
& कालवा निरीक्षक ८ 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 

एकूण २२ 
१ | सिचन शाखा घोडेगांव २ | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक शिंक आळा 


संदेडाक 


° 


४ दप्तर कारकून ० 
षु मोजणीदार el 
६ कालवा निरीक्षक a: se 
9 शिपाई a ee 
८ कालवा चौकीदार a: ae 
९ कालवा टपाली a ae 

एकूण 1 प | 
१ सिचन शाखा सोनई २ |। शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक |. ee __| 
३ संदेशक 10 
४ दप्तर कारकून |. ee __|| 
4 मोजणीदार PF 
६ कालवा निरीक्षक Se 
9 शिपाई 109 
८ कालवा चौकीदार अहण? 
९ कालवा टपाली का 

एकूण a ne 
१ | मुळा पाटबंधारे उपविभाग, | उप विभागीय अधिकारी १ 
२ नेवासा शाखा अभियंता १ 
३ वरिष्ठ लिपीक [=e 
४ कनिष्ठ लिपीक — -->__'| 
4 अनुरेखक a __| 
& दप्तर कारकून २ 
७ वाहन चाळक १ 
८ टंकलेखक १ 
९ शिपाई i. «= | 
१० चौकिदार १ 

एकूण a ae 
q सिचन शाखा नेवासा१ । शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून २ 
षु मोजणीदार ४ 
& कालवा निरीक्षक ८ 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 

एकूण २२ 


सिंचन शाखा नेवासा २ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-9 | wW -5 ios 9८ A) -O me) me) 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा वडाळा 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


me} AN me} ~ oC AJ —O me} me) 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा खडका 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


-9। ww -5 ~ oc A) -5 me) -O 


एकूण 


A 
A 


मुळा पाटबंधारे उपविभाग, 
चिलेखनवाडी 


उप विभागीय अधिकारी 


छठ 


शाखा अभियंता 


७) 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


टंकलेखक 


ae) -O A) 


९ शिपाई ० 
१० चौकिदार 19 

एकूण 1 ७४_| 
१ | सिचन झाखा कुकाणा१ | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून २ 
षु मोजणीदार ४ 
६ कालवा निरीक्षक ह 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 

एकूण २२ 
१ | सिचन शाखा शिरसगांव १ | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून २ 
4 मोजणीदार ४ 
६ कालवा निरीक्षक ८ 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 

एकूण २२ 
१ | सिचन शाखा शिरसगांव २ | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक i | 
३ संदेशक a. | 
४ दप्तर कारकून 10 
4 मोजणीदार (.__ क्री | 
६ कालवा निरीक्षक (1. क्री | 
9 शिपाई Ll 
८ कालवा चौकीदार a ee 
९ कालवा टपाली (हीत _.| 

एकूण a प | 
१ सिचन शाखा दहिगांव | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून २ 
4 मोजणीदार ४ 


vo ios | © 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


सिचन शाखा कुकाणा २ 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


एकूण 


मुळा पाटबंधारे उपविभाग, 
अमरापूर 


उप विभागीय अधिकारी 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकून 


वाहन चालक 


टंकलेखक 


शिपाई 


चौकिदार 


ae) A) -5 -O A) -O A) -O 


एकूण 


-0 
A 


सिचन शाखा अमरापूर 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


संदेडाक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


me) av -O ~ oC A) -O ae) ae) 


एकूण 


A 
A 


सिंचन शाखा कासार 
पिंपळगांव 


शाखा अभियंता 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


-O -O 


संदेशक १ 

४ दप्तर कारकून २ 
षु मोजणीदार ४ 
६ कालवा निरीक्षक ८ 
७ शिपाई q 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 
एकूण २२ 

१ | सिचन शाखा भातकुडगांव | शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक q 
3 संदेशक द 
४ दप्तर कारकून २ 
षु मोजणीदार ४ 
६ कालवा निरीक्षक ८ 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 
एकूण २२ 

१ सिचन शाखा देडगांव । शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १ 
३ संदेशक द 
४ दप्तर कारकून २ 
षु मोजणीदार ४ 
६ कालवा निरीक्षक ८ 
9 शिपाई १ 
८ कालवा चौकीदार ३ 
९ कालवा टपाली १ 
एकूण २२ 

१ सिचन शाखा माका शाखा अभियंता १ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक a ._-:| 
३ संदेशक a 
४ दप्तर कारकून i 
4 मोजणीदार a ह| 
& कालवा निरीक्षक LS 


शिपाई ० 


कालवा चौकीदार 10 


कालवा टपाली शिक यां 


एकूण 1१ | 


एकंदर एकूण ३७३ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
RAM 


PRADNYA SHYAM (६७ 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
M E S H RA M IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 

DEPARTMENT 

Date: 2022.04.19 16:44:48 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२२/प्र.क्र.६१/२२ लाक्षेवि/आस्था दिनांक- १९/०४/२०२२ चे सहपत्र 


विवरण पत्र-०३ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक यांचे अंतर्गत पालखेड पाटबंधारे विभाग व उपविभाग 
यांचे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


निरंक 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
१  । श्री. प्रकाश राजाराम जाधव चौकिदार ३१/७/२०२५ 
वाघाड कालवा उपविभाग क्र.१ दिडोरी 
वाघाड धरण शाखा 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
२ | श्री.रामनाथ काळु रहेरे मजुर ३०/०६/२०२२ 
वाघाड डावा कालवा दिंडोरी 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 
वाघाड उजवा कालवा दिंडोरी 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
३ | श्री.प्रविण मोतीलाल भावसार चौकिदार ३०/०९/२०२३ 
सिंचन शाखा जानोरी 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
४  । श्री.प्रकाश निवृत्ती उखड मजूर ३१/०५/२०२७ 
५ _ श्री.रमेश पुंडलिक सोनवणे चौकिदार ३१/०८/२०२२ 
६ | श्री.शंकर निवृत्ती गोतरणे मजूर ३१/०५/२०२३ 
करंजवण धरण शाखा 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
७ | श्री.भिका खंडु गांगोडे मजूर ३१/०५/२०२४ 
श्री.उत्तम राजाराम पाटील मजूर ३१/१०/२०२२ 
करंजवण कालवा 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 
पालखेड पाटबंधारे पिपळगाव (ब.) 
सिंचन शाखा पालखेड धरण 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
९ | श्री.साहेबराव काशिनाथ हेंद्र मजूर ३१/०५/२०२५ 
जलसिचन शाखा पिंपळगाव 
अक्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 
दावचवाडी शाखा 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
१० | श्री.आत्माराम सुरित्रराम पाटील मुकादम ३०/०६/२०२५ 
कुंदेवाडी शाखा 


ओझरखेड कालवा उपविभाग पिंपळगाव (ब) 


सिंचन शाखा पुणेगाव धरण 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
११ | श्री.सुरेश जिवराम बड मजूर ३०/०६/२०२२ 
१२ । श्री.सुरेश दत्तात्रय मोरे मजूर ३१/०७/२०२२ 
१३ | श्री.विठठल रघुनाथ वडजे चौकिदार ३१/०८/२०२३ 
सिचन झाखा पुणेगाव धरण 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 
सिंचन शाखा खेडगाव 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 
ओझरखेड कालवा उपविभाग पिंपळगाव 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
१४ | श्री.बाळकृष्ण्‌ विष्णु निफाडे मजूर ३१/०५/२०२५ 
१५ | श्री.निवृत्ती नारायण aac मजूर ३१/०५/२०२२ 
१६ | श्री.लहानु रघुनाथ लिलके मजूर/चौकिदार ३१/०५/२०२२ 
१७ | श्री.गजानन केशव निरंतर चौकिदार ३१/०५/२०२३ 
१८ | श्री.शांताराम कारभारी निफाडे मजुर ३०/०४/२०२३ 
जलसिचन शाखा पालखेड 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
१९ | श्री.धर्मा निंबा gee मजूर ३०/०६/२०२२ 
ओझरखेड धरण शाखा 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
२० | श्री.विनाईक रुजा गवारे मजुर ३१/०७/२०२२ 
२१_ | श्री.बाळासाहेब शांकर चव्हाण मजूर ३०/०६/२०२२ 
पालखेड पाटबंधारे उपविभाग विंचुर 
जलसिंचन शाखा नौताळे 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
२२ । श्री.चत्रभुज दामोधर पगारे मजूर ३१/०५/२०२५ 
जलसिचन शाखा ५ अ विंचुर 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 
जलसिचन शाखा ५ ब विचुर 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
२३ श्री.दत्तात्रय पुंजा नागरे मुकादाम ३०/०४/२०२४ 
२४ । श्री.केदू उखाजी पगार मजूर ३१/०५/२०२३ 
२५ | श्री.शिवाजी शांकर हारळे मजूर ३०/०६/२०२२ 
विंचुर कालवा शाखा 
अक्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 


जलसिंचन शाखा जळगाव (नेऊर) 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
२६ । श्री.कारभारी विठठल खैरनार मजूर ३१/०५/२०२३ 
२७ | श्री. हुसेन लालामिया देशमुख मजूर ३०/०४/२०२३ 
२८ | श्री.अंकुठा पारोबा चव्हाण मजूर ३०/०४/२०२२ 
पालखेड पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ येवला 
जलसिंचन शाखा एरंडगाव 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
निरंक 
जलसिंचन शाखा येवला (पुर्व) 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
२९ | श्री.शिवाजी मुरलीधर सानप मजूर ३१/०५/२०२३ 
३० | श्री.रसिक कारभारी जेजुरकर मजूर ३१/०५/२०२३ 
जलसिंचन शाखा येवला (पश्चिम) 
अक्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
३१ | श्री.लक्ष्मण देवराम तळेकर बिनतारी ३१/०५/२०२२ 
यंत्रचालक 
32. | श्री.भानुदास बयाजी शेलार मजूर ३१/०८/२०२३ 
३३ | श्री.साहेबराव महादु पैठणकर मजूर ३१/०५/२०२७ 
३४ | श्री.अरुण खंडु गायकवाड सफाई कामगार ३१/०५/२०२२ 
जलसिचन शाखा अंदरसुल (रब्बी) 
अक्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
३५ | श्री.बाळु नामदेव उकिरड॑ मजूर ३०/०६/२०२२ 
३६ | श्री.गोरख बायचंद भागवत मजूर ३१/०५/२०२२ 
३७ | श्री.शिवाजी पुंजाजी आहेर मजूर ३०/०६/२०२३ 
३८ | श्री.गुलाब भिमाजी ag मजूर ३०/०६/२०२४ 
३९ | श्री.अंकुडा लक्ष्मण उकिरड॑ मजूर ३१/०५/२०२४ 
४० | श्री.तुकाराम विश्वनाथ देवरे मजूर ३१/०५/२०२२ 
जलसिचन शाखा अंदरसुल (खरीप) 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नाव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 
४१ । श्री.दत्तात्रय शाहाराम देवरे मजूर ३०/०६/२०२५ 
४२ | SAT श्रावण भागवत मजूर ३०/०६/२०२३ 
४३ | श्री.अंबादास रंगनाथ देवरे सफाई ३१/०५/२०२२ 
कामगार 
४४ | श्री.शांताराम निवृत्ती सोनवणे मजुर ३१/०५/२०२४ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA 517४800 0४५०५५०" 
M E S H RA M MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


DEPARTMENT 
Date: 2022.04.19 16:45:06 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२२/प्र.क्र.६१/२२ लाक्षेवि/आस्था दिनांक- १९/०४/२०२२ चे सहपत्र 
विवरण पत्र-०४ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नाशिक यांचे अंतर्गत मुळा पाटबंधारे विभाग व उपविभाग यांचे 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


कर्मचाऱ्यांचे नांव पदाचे नांव बदली झालेल्या | सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
कर्मचाऱ्यांचे का. 
आ. क्र. 


२ श्री. केशव रावजी कडीले मजूर ३१/०५/२०२९ 
(कोप. बंधारे) 


५ श्री. सोपान जाखू देवकर चौकीदार ३१/०५/२०२२ 


श्री. रामू खंडू बाचकर चौकोदार ३१/०५/२०२८ 


आक 
Sauer 
— 
Bi ives ताळ आता जाद 
जा 
a ee 
— 
i 


मुळा पाटबंधारे उपविभाग घोडेगांव 


a a 
a 


श्री. शांताराम बन्सी वाघ कालवा निरिक्षक ३१/०५/२०२२ 


घाल 
मुळा पाटबंधारे उपविभाग, नेवासा शिक्का 


३१/०५/२०२२ 
३१/०५/२०२४ 


सिचनशाखा नेवासा २ 
२८ श्री. सोपान रामभाऊ घोलप चौकीदार ३१/०५/२०२८ 
२९ श्री. शरद मुरलीधर ]ोटे 


३०/०४/२०२४ 


| सिंचनशाखा क्र. १ नेवासा i 


1000400444 वही 
श्री. शेषराव सुर्यभान पवार 


— 
—_ 
1) 
— 
ih RC 
— 
J 
: आ 
आन ल्या 
कका लाभाली 
i 
ee =) __ 
Bi innit. आता जाद 
— 
a 
in |” 


वि श्री. बलभीम पथू जाधव मजूर ३१/०५/२०२५ 


त 
ed 
— 
eS बाड आळा 

eae 
ae 


nk वि 
=f 
I 
— 
in | र 
eS 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA SHYAM ७४४१५ 


CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, 0 
M ES H RA M = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2022.04.19 16:45:22 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


